पुराभिलेख संचालनालयातील अभिलेखांचे 
स्कॅनिंग करण्यासाठीच्या खर्चास मंजुरी 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-मपुवि-२०१९/प्र.क्र.८५(भाग-१)/सां.का.२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : १२ डिसेंबर, २०१९. 


वाचा: (१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि.०८ FS, २०१९. 
(२) संचालक, पुराभिळेख संचाळनालय यांचे पत्र क्र.बासंका-९०/प्रतिचित्रण/ 
सुक्ष्मचित्रिकरण/ २०१९-२०/२८१४, दि.३० ऑगस्ट, २०१९ 


शासन निर्णय - 

पुराभिलेख संचालनलायातील sated सुक्ष्मचित्रिकरण व स्कॅनिंग 
करण्यासाठी अर्थसंकल्पात सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षात रु.३,००,००,०००/-(अक्षरी रुपये तीन 
कोटी फक्त) इतक्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. संचालक, पुराभिलेख संचालनालय यांनी 
संचालनालयातील अभिलेखांचे स्कॅनिंग बाहेरील संस्थांकडून करुन घेण्याच्या अनुषंगाने निविदा 
प्रक्रीया राबविळी आहे. आता या झासन निर्णयान्वये पुराभिलेख संचाळनाळयातील अभिलेखांचे 
स्कॅनिंग करण्यासाठी रु.१,१०,००,०००/-(अक्षरी रुपये एक कोटी दहा लाख फक्‍त) इतक्या रकमेच्या 
खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


तसेच ६६,००,०००/- (अक्षरी रुपये सहासष्ठ लाख फक्त) इतक्या रकमेस वित्तीय मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


०२. संचालक, पुराभिलेख संचालनालय, यांना यासाठी नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत असून त्यांना अथवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्यास यासंबंधीच्या देयकावर 
स्वाक्षरी करण्यास प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


०३. हाशासन निर्णय विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३ /विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिळ, २०१५ 
वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग पहिला, उप विभाग- तीन, अ.क्रं. ०४ परिच्छेद क्रं. २७ 
(२) नुसार तसेच वित्त विभागाचे परिपत्रक क्रमांक अर्थसं -२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दिनांक ०८ जूले, 
२०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकाराच्या अधिन राहून निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


०४. यासाठीचा होणारा खर्च मागणी क्र. झेडडी-२,२२०५ कला व संस्कृती, (००) १०४, पुराभिलेख, 
(09) (03) पुराभिळेख कार्यालय (2204 १८०१) १३ कार्यालयीन खर्च या लेखाशिर्षाखाळी सन २०१९- 
२० या वित्तीय वर्षात मंजूर करण्यात आलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः मपुवि-२०१९/प्र.क्र.८५(भाग-१)/सां.का.२ 


०५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९१२१२१७०८५०९१२३ आहे. हा TST 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Anees Iqbal Ismail Shaikh 
Nn e e S a DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Tourism and Cultural 
Affairs Department, postalCode=400032, st=Maharash 


ishtra, 
2.5.4.20=b87d4d4fe1 2b58aa774e6d5a46d4e107c68149390bcfbc86a52 
93668bb39aa80, 


| ् न्य serialNumber=447981acddcc5079f9cO0eadfad2054d955a80a21de616 
smail Shaikh याता शाचा he 
Date: 2019.12.13 17:36:41 +05'30' 
(अनिस ठोख) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. संचालक, पुराभिलेख संचालनालय, मुंबई. 
२. मुख्य छायाचित्रकार, पुराभिलेख संचालनालय, मुंबई. 
३. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परिक्षा),मुंबई. 
४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
५. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
६. कार्यासन अधिकारी, (अर्थसं.) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. निवड नस्ती, सां.का.२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


